भारतीय सैन्याने पुरविलेल्या सेवांबाबतच्या 
थकीत दाव्यांची रक्‍कम अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ०१२३/४८९/प्र.क्र.३७/विज्ा १अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १७ जून, २०१६. 


संदर्भ:- १) रक्षा लेखा प्रदान नियंत्रक, दक्षिण कमान ,नं.१, फायनान्स रोड, पुणे- ४११ ००१, 
दि. ५.९.२०१२. 
२) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. पोमसं / ३५/ २८०१/ 
असीआर/ १७/२०१३, दि. २३.३.२०१६ 


प्रस्तावना:- 

दि. २४.७.१९८९ ते दि. २५.७.१९८९ या दरम्यान पुणे ग्रामीण येथे सन १९८९ मध्ये भाजे 
गाव, ता. मावळ, जि. पुणे येथे दरड कोसळल्याने उद्भवलेल्या आपात्कालिन परिस्थिती 
हाताळण्याकरिता सैन्याची मदत घेण्यात आली होती. सदरहू बंदोबस्ताकरिता रु. ३,०१२/- इतकी 
रक्‍कम भारतीय सैन्याने आकारली आहे. 


२. दि. २.६.१९९३ ते दि. ३.६.१९९३ ( भारतीय जनता पक्षाचे आमदार श्री. प्रेमकुमार शर्मा, 
खेतवाडी, मुंबई यांच्या हत्येनंतर उद्भवलेली परिस्थिती हाताळण्याकरिता सैन्याची मदत घेण्यात 
आली होती. सदरहू बंदोबस्ताकरिता रु. ५१,०४३/- इतकी रक्‍कम आकारण्यात आली आहे. 


३.. दि. ३०.१०.२००१ रोजी मालेगाव ( जिल्हा- नाशिक) शहरात हिंदू-मुस्लिम दंगळ झाली 
होती. त्यावेळी Ses नियंणात आणण्यासाठी भारतीय सैन्याची मदत घेण्यात आली होती. सदरहू 
बंदोबस्ताकरिता रु. ४५,४६७/- इतकी रक्‍कम भारतीय सैन्याने आकारली आहे. 


४. सदर भारतीय सैन्याच्या थकीत दाव्यांची उपरोक्त एकूण रु. ९९,५२२/- इतकी रक्‍कम अदा 
करण्याबाबत शासनाने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 

वरील संदर्भ क्र. १ अन्वये मागणी केलेल्या भारतीय सैन्याच्या थकीत दाव्यांची एकूण 
रु. ९९,५२२/- इतकी रक्‍कम अदा करण्यास शासन मंजूरी देत आहे. याबाबतचा खर्च मागणी क्र . 
“बी - १, २०५५- पोलीस १०९ (00) (०१) जिल्हा पोलीस दल (२०५५०१६८) या मुख्य 
लेखाशिर्षाखाळी ५०- इतर खर्च ” या उद्दिष्टाखाली खर्ची टाकून सन २०१६-१७ च्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२८२/२०१६/व्यय-७ , 
दिनांक ०४.६.२०१६ अन्वये त्या विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ०१२३/४८९/प्र.क्र.३७/विशा १अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१६०६१७१४५५१६११२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Bhanudas B Ingale 


B h a Nn (1 d a S B DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Desk Officer, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Ingale 0 ree 
(भा.बा.इंगळे) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग,महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.(दोन प्रती) 
२) अतिरिक्त रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक, दक्षिण कमान , नं.१, फायनान्स रोड, पुणे- ४११ ००१. 
३) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई. 
४) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
५) वित्त विभाग,मंत्राळय, मुंबई.( व्यय- ७) 
६ निवडनस्ती (विशा-१ ओ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


